परभणी जिल्हा कारागृह येथे ८ नवीन 
Ree बांधणे या बांधकामाच्या 
अधिकच्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१४/प्र.क्र.२७/पु.बां.क्र.६१/तुरुंग-२ 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ३१ मार्च, २०१६ 


वाचा 


१) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे पत्र 
क्र.बीएलडी/पजिका/बॅरॅक बांधणे /१००६/२०१६/कक्ष-६(३), दि.१.२.२०१६. 

२) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.जेएलएम १३०८/प्र.क्र.२७/पीआरएसर?२, दि.१३ .५.२००८ 

३) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड यांचे पत्र क्र. अर्थ/६०१९/२०१५, 
दि. १६.११.२०१५ 


प्रस्तावना 

परभणी जिल्हा कारागृह येथे नवीन ८ ART बांधण्यासाठी येणाऱ्या रु.१,७४,४७,१००/- 
इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास व खर्चास संदर्भ क्र. २ येथील दिनांक १३.५.२००८ च्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर बॅरेक्स बांधण्याचे काम पूर्ण झाले 
आहे.दरम्यानच्या कालावधीत दरसूचीतील भाववाढ, जादा दराची निविदा, कामाच्या व्याप्तीतील 
बदल इत्यादी बाबीमुळे प्रकल्पाच्या किंमतीत वाढ झाल्याने झालेल्या अधिकच्या खर्चासाठी 
अधिकचा निधी मिळावा या साठी संबंधित ठेकेदाराने परभणी दिवाणी न्यायालयात स्पेशल सूट 
४१/२०१३ (A. त्रिपाठी आणि कंपनी वि. महाराष्ट्र शासन) दाखल झाला आहे. या न्यायालयीन 
प्रकरणी न्यायालयाने संबंधित ठेकेदार यांना झालेल्या संपूर्ण कामाची रक्‍कम व्याजासहीत अदा 
करण्यात यावी तसे न केल्यास कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परभणी यांच्या 
कार्यालयाचे जप्तीचे आदेशा न्यायालयाने दिले आहेत. त्याअनुषंगाने या कामाचे उप विभागीय 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग(एचक्यू), परभणी यांनी रुपये २४८.३८ लक्ष इतक्या खर्चाचे 
तपासून व साक्षांकीत केलेले सुधारित अंदाजपत्रके अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह 
महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी शासनाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर केली 
आहेत. त्यास अनुसरुन याद्वारे शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे:- 


शासन निर्णय 

परभणी जिल्हा कारागृह येथे नवीन ८ PFT बांधण्यासाठीच्या झालेल्या रुपये २४८.३८ लक्ष 
( मूळ प्रशासकीय मान्यता रु. १७४.४७ लक्ष + वाढीव रक्‍कम रु. ७३.९१ लक्ष )इतक्या सुधारित 
अंदाजपत्रकास व खर्चास खालील अटींच्या अधीन शासन सुधारित प्रशासकीय मान्यता देत आहे:- 
१. काम पूर्ण होऊन handover करण्यात आले आहे व इमारत वापरात आहे “ 
४. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.एच-८, ४०५९-सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च, 
१०१ बांधकाम (००) (०) तुरुंग, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध होणाऱ्या 
मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१४/प्र.क्र.२७/पु.बां.क्र.६१/तुरुंग-२ 


षु. 


हा शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभाग अनौ.सं.क्र. ५८/इमारती २, दि.१०.२.२०१६, 


नियोजन विभागाचा अनौ.सं.क्र. ११६/१४६१ दिनांक १० मार्च २०१६ व वित्त विभाग अनौपचारिक 
संदर्भ क्र. १२७/व्यय ८, दिनांक ३१ मार्च २०१६ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 
Ge 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०५०७१६५७४६९९२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


र्‌, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Ja y sin g L 00 ce ie ae 


Maharashtra, ou=Deputy Secretary, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


=Jaysing L ? 
Pawara Date: 2016.05.07 1700304050 


(ज.ल.पावरा) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय),महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
कारागृह उपमहानिरीक्षक (मध्य विभाग), औरंगाबाद, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परिक्षा),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी 


. अधिक्षक, परभणी जिल्हा कारागृह, परभणी 
. मुख्य अभियंता, व अधिक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 


परभणी, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (इमारती-२) मंत्राळय,मुंबई-३२, 


१०.अवर सचिव, कार्यासन १४६१,नियोजन विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
११.अवर सचिव,(व्यय ८) वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई ३२. 

१२. अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२, 

१३. निवडनस्ती, (तुरुंग-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


